सार्वत्रिक बदल्या सन २०२० 
उप आयुक्त, कनिष्ठ श्रेणी (गट-अ), राज्य 
उत्पादन शुल्क. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक:- इएसटी-१२२०/प्र.क्र.७१/राउशु-१, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ३२. 
दिनांक:- १० ऑगस्ट, २०२०. 


वाचा:- शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही-२०२०/प्र.क्र.३०/कार्या-१२, दि.०७.०७.२०२० व 
दि.२३.०७.२०२०. 


शासन आदेश- 

उप आयुक्त, कनिष्ठ श्रेणी (गट-अ), राज्य उत्पादन शुल्क या संवर्गातील स्तंभ (२) मधील नमूद 
अधिकाऱ्याने त्यांच्या सध्याच्या पदावर तीन वर्षांचा कालावधी पूर्ण केला असल्यामुळे, महाराष्ट्र शासकीय 
कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, 
२००५ मधील तरतुदीनुसार, त्यांची सन २०२० मध्ये नियत बदली करण्यात येत असून त्यांची पदस्थापना खाळील 
स्तंभ (४) मध्ये दर्शविलेल्या पदावर करण्यात येत आहे. 


अ.क्र घिकाऱ्याचे नाव सध्याचे पद नवीन पदस्थापना 
1१ | २ ३ a “| 
a श्री. शंकर जगताप उप आयुक्‍त (क.श्रे), (प्रशासन), | उप आयुक्त (क.श्रे), (मळी व 
आयुक्त, Us कार्यालय, मुंबई | Hah), आयुक्‍त, राउशु, 
कार्यालय, मुंबई 


२. हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. संबंधित अधिकाऱ्यांस सदर पदावर रूजू होण्यासाठी दि.१०.०८.२०२० 
(म.नं) पासून एकतर्फी कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. सदर अधिकाऱ्यांनी कोणत्याही आदेझ्ाची प्रतिक्षा न करता 
सदर पदावर तात्काळ रूजू व्हावे. सदरचे आदेश हे कार्यमुक्तीचे आदेश असून आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क 
यांनी स्वतंत्र आदेश निर्गमित करण्याची आवशयकता नाही. सदर अधिकाऱ्यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर 
त्याबाबतचा अहवाल शासनास तात्काळ सादर करावा. तसेच त्यांनी अनधिकृत रजेवर जाऊ नये. 

३. सदर बदलीच्या आदेशात बदल करून घेण्यासाठी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे दबाव आणण्याचा प्रयत्न 
केल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम २३ चे उल्लंघन करणारी असल्यामुळे 
ती गैरवर्तणूक समजून संबंधित अधिकार्‍्यांविरुद्ध शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल. 


शासन आदेश क्रमांकः इएसटी-१२२०/प्र.क्र.७१/राउशु-१ 


8. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००८१०११४१३३१६२९ असा आहे. हा शासन आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
YUVRAJ BAYAJI 


AJETRAO ——— 
(युवराज ब. अजेटराव) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१) मा. मंत्री (राउशु) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) प्रधान सचिव, राज्य उत्पादन शुल्क यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
३) आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
४) महालेखापाल-१ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
६) संबंधित अधिकारी 
७ निवडनस्ती (राउझु-१. 


KKKKKKKKKKKKKKKEKKKKE 


पृष्ठ २ पैकी २ 


